पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील 
व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या अशासकीय 
अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा 
कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक/शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत सानुग्रह अनुदान 
प्रदानाकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौडल्य-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १) नस्ती क्र.व्हिओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौडल्य-२ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९ सप्टेंबर,२०१८. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.१० फेब्रुवारी,२०२१. 


प्रस्तावना : 


राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्‍त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्ष सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना 
मृत्यू पावल्यास त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन न केल्यास त्याच्या कायदेशीर 
वारसास सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या 
अशासकीय अनुदानित तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील 
शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंडादान राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत सानुग्रह 
अनुदान प्रदानाकरिता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौडाल्य-२ 


मागणी क्रमांक- जी-६ Demand No- ७-6 
२०७१, निवृत्तीवेतने व इतर सेवानिवृत्ती लाभ 2071, Pension and other Retirement 
०१. नागरी Benefits 


१०३, अनुकंपा भत्ता oul 
(०० (१४, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयच्या अधिनस्त अजञासकीय 
अनुदानित संस्थांतील अनुदानित पदावरील 
नियमित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 
परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत आनुमलह ASA (अनिवार्य) and Training (Committed) 

०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च (20109 02.99) 04, Pensionary Charges (2071 0811) 


103, Compassionate Allowance 
(00) (14) Defined Contributory/National 


Pension Scheme Ex-gratia for regular 


Teaching and Non-Teaching Staff on aided 


Post of Non Government Aided Institutions 


under Directorate of Vocational Education 


२. सदर शासन निर्णय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक ख.वि./चा.-१/कौशल्य विकास व उद्योजता विभाग/यूओआर-६७/२०२२-२३/४१५ , 
दि.२० सप्टेंबर,२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक ३४/अर्थ-१८/२२, दि. ०६ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१२५५१६८१०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrinivas Jagannath Shastri 
Date: 2023.01.17 12:59:09 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४) सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६) सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
८) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.३०/कौडाल्य-२ 


९) प्रधान सचिव, कौशल्य ,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१३) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१४) संचाळक,ळेखा व कोषागरे, मुंबई 
) 
) 
) 


१५) उपसंचालक,राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१७) प्रधान सचिव, कौडशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे 
स्वीय सहायक. 

१८)सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२०) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय (मुंबई/पुणे/नागपूर/ 
अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद ) 

29) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 

22) कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२३) निवड नस्ती, (कौठल्य-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


